कुस्ती कलेचा विकास कुस्तीगिरांना मानधन सन 
२०२३-२४ निधी वितरित करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक: क्रीडायो-२०२२/प्र.क्र.११३/क्रीयुसे-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: १७ जानेवारी, २०२४. 

वाचा:- 

शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र. क्रीडाधो-२०२२/प्र.क्र.११३/क्रीयुसे-२, 
दि.१० जानेवारी,२०२४ 
प्रस्तावना:- 

भारतीय कुस्ती संघाच्या मान्यतेने राष्ट्रीय तालीम संघ व संस्कृती प्रतिष्ठान द्वारा दि.१० 
जानेवारी ते १४ जानेवारी २०२३ या कालावधीत आयोजित करण्यात आलेल्या “६५ व्या वरीष्ठ 
राज्य अजिंक्यपद गादी व माती कुस्ती स्पर्धा व महाराष्ट्र केसरी किताब स्पर्धा मानधनाबाबत” 
कुस्ती कलेचा विकासासाठी कुस्तीगीरांना मानधन देण्यासाठी दि. १० जोनवारी, २०२४ अन्वये 
निधी मंजूर करण्यात आला आहे. 
शासन शुध्दीपत्रक- 

उपरोक्त वाचा मधील शासन निर्णयात “मागणी क्र. ई-३, २२०४- क्रीडा व युवक सेवा, 
१०४- क्रीडा व खेळ, (०५) राज्य संघाची प्रतिनियुक्ती (०५) (०८) शालेय क्रीडा स्पर्धा आयोजन 
(२२०४ ५६३५) (३५) वेतनेतर अनुदान” या लेखाशिर्षा ऐवजी मागणी क्र.ई-३, २२०४-क्रीडा व युवक 
सेवा- (०८) खेळ व खेळाडूंना सहाय्य (०८) (०१) कुस्ती खेळाचा विकास यासाठी आर्थिक सहाय्य ( 
कार्यक्रम) २२०४-१६४९ ३१ सहायक अनुदाने वेतनेतर असे वाचावे. 
२. सदर शासन निर्णयातील अटीव शर्ती कायम राहतील. 
Ds सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या = www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०११७१८२६३४८१२१ असा 
आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by DNYANESHWAR ॥५॥१॥॥ AVHAD 

D N YA N F S H WA R DN: c=IN, 0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ‘SCHOOL EDUCATION 
AND SPORTS DEPARTMENT, 
2.5.4.20=190ce31a764c50caee9al 1b81ac560fcOd85bb0ebc377F46c4fc0040 


47135, postalCode=400032, st=M: 
05AE420767 1 9DOFCESDC8ACF3A44FBA50819DD0D088B25 


D ) Numb 
A S A R AJ | A V H A A2D0D7CDE0256A48B0, -DNYANESHWAR ASARAJI AVHAD. 
2 


1024.01.17 18:26:06 


(ज्ञानेश्वर आव्हाड ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१.मा.राज्यपाल,महाराष्ट्र राज्य. 
२. मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव. 
३. मा. उपमुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः क्रीडायो-२०२२/प्र.क्र.११३/क्रीयुसे-२ 


४. मा. अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, विधानसभा, विधानभवन , मुंबई 
५. मा. सभापती / उपसभापती, विधानपरिषद, विधानभवन , मुंबई 
६.मा.मंत्री, क्रीडा व युवक कल्याण विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
७.मा.विरोधी पक्षनेता (विधानसभा / विधानपरिषद) यांचे स्वीय सहायक, मुंबई. 
८. मा. राज्यमंत्री, क्रीडा व युवक कल्याण विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
९. सर्व विधानसभा / विधानपरिषद सदस्य यांचे स्वीय सहायक. 
१०. प्रधान सचिव, शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
११ .आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 
१२. महालेखापाल (लेखा अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१ - मुंबई/महाराष्ट्र-२ नागपूर, 
१३. महालेखापाल (लेख), महाराष्ट्र-१ - मुंबई/महाराष्ट्र-२ नागपूर 
१४ .अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई(क्रीडा संचालनालयामार्फत) . 
१५. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी (क्रीडा संचालनालयामार्फत) 
१६. वरिष्ठ कोषागार अधिकारी, पुणे. (क्रीडा संचालनालयामार्फत) 
१७ .लेखाधिकारी, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, (क्रीडा संचालनालयामार्फत) 
१८ .सर्व उपसंचालक व जिल्हा क्रीडा अधिकारी (क्रीडा संचालनालयामार्फत), 
१९ .वित्त विभाग व्यय ५-/अर्थ -८ , नियोजन विभाग (का. १४७१) मंत्रालय मुंबई, 
२० .कार्यासन अर्थसंकल्प, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
२१. निवड नस्ती (क्रीयुसे-२) 


ae 


पृष्ठ २ पैकी २ 


